Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक ८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २०-२६, २०२०/ फाल्गुन १-७, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ८ ,किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय 


पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१-१९ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 


भाग एक - अ .- ( भाग चार -ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१-८ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १४८ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम.एस. गणोरकर, हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


क्र.प्र .- ब - १-३७७-२०१९. 


श्री . एम . एस . गणोरकर , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अकोट यांच्या खाती दिनांक १८-११-२०१९ रोजी एकुण 
३०३ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक १९ नोव्हेंबर 
२०१९ ते दिनांक २१ नोव्हेंबर 

२०१९ अशी एकुण तीन ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ चे सकाळी ८.०० पासून ते 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १० (३ ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश 
देतो की , श्री . एस.ए. श्रीखंडे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अकोट हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 


दिनांक १६ नोव्हेंबर , २०२० . 


अ .-एक -१ ( १७८८) . 


( 9 ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७, शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १४९ . 


आदेश 


हे 


क्र.प्र .- ब - १-१९ - २०२०. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ३९ (२ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . ए. देशपांडे, सह दिवाणी 
न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा न्यादंडाधिकारी प्रथम वर्ग , बुलडाणा 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बुलडाणा येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . ए. ए. देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १९ ८१ मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकुण १६१ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०३ (तिन दिवस ) दिवसांची अर्जित रजा खर्चीटाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
दिनांक ५ डिसेंबर , २०१९ . 


श्रीमती एम . आय . आरलैंड, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अकोला त्यांच्या खाती दिनांक २१-१-२०२० रोजी एकुण 
८८ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक २२ जानेवारी 
२०२० ते दिनांक २४ जानेवारी २०२० अशी एकुण तीन ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक २५ जानेवारी २०२० व दिनांक २६ 
जानेवारी २०२० चौथा शनिवार व रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक २१ 
जानेवारी २०२० च्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २७ जोनवारी 
२०२० च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती मोनीका ई . आरलैंड, ह्या जर वर 
नमूद 

केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्याच पदावर राहील्या 
असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश 
देतो की , श्री . डी . पी . शिंगाडे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील. 
अकोला : 

य.गो. खोब्रागडे , 
दिनांक २१ जानेवारी २०२० . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १५१ . 


आदेश 


क्रमांक ३०५-२०१९ . - 


. 


अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १५० . 


आदेश 


क्रमांक ३०१-२०१९ . - 


श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , जळगांव जामोद यांना दिनांक ४ डिसेंबर 
२०१ ९ ते दिनांक ०५ डिसेंबर २०१९ अशी एकुण ०२ ( दोन) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचा पदभार श्री . आर . बी . 
डोळे , सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
वर्ग, जळगांव जामोद हयांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला. 

श्रीमती. बी . एस. पाल दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, जळगांव जामोद हया रजेवरुन परत आल्यानंतर 
त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती बी . एस . पाल, दिवाणी 
न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा न्यादंडाधिकारी प्रथम वर्ग, जळगांव जामोद 
हया उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या दिवाणी 
न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , जळगांव 
जामोद येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 

श्रीमती बी . एस . पाल, दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, जळगांव जामोद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ७० (१ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकुण ४ ९ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ ( दोन दिवस ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची 
टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


डिसेंबर २०१ ९ 


श्री . ए . ए . देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यादंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बुलडाणा यांना दिनांक ११ डिसेंबर २०१९ ते 
दिनांक १३ 

अशी एकुण ०३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक १० डिसेंबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ 
डिसेंबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्विपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचा पदभार श्री . एन . बी . 
चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, बुलडाणा , हयांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 

श्री . ए . ए. देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बुलडाणा हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७, शके १९ ४१ 


३ 


३ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १५२ . 


आदेश 


क्रमांक ३०६-२०१९. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर. के . देशपांडे, सह दिवाणी 
न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा न्यादंडाधिकारी प्रथम वर्ग, मलकापूर हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, मलकापूर येथे 
स्थानापन्न म्हणून 

राहिले असते . 
श्री . आर . के . देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, मलकापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम १९ ८१ मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकुण ७८ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . 

त्यामधून 

उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०५ (पाच दिवस) दिवसांची अर्जित रजा खर्चीटाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १५४ . 


आदेश 


श्रीमती आर . पी . नाडे, सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , शेगांव यांना दिनांक ६ डिसेंबर २०१९ ते 
दिनांक ०७ डिसेंबर २०१९ अशी एकुण ०२ ( दोन) दिवसांची अर्जित रजा 
०६ डिसेंबर २०१९ पासुन 

ते दिनांक ० ९ डिसेंबर २०१ ९ चे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगी सह मंजूर करण्यात आली. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचा पदभार श्री.व्ही . व्ही . 
कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायादंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, शेगांव ह्यांचेकडे स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात आला. 

श्रीमती . आर . पी . नाडे, सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायादंडाधिकारी प्रथम वर्ग, शेगांव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ३९ (२ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . पी . नाडे, सह दिवाणी 
न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा न्यादंडाधिकारी प्रथम वर्ग , शेगांव हया 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी 
न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायादंडाधिकारी प्रथम वर्ग , शेगांव येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 

श्रीमती. आर . पी . नाडे, सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, शेगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम १९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकुण ५३ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०२ ( दोन दिवस ) दिवसांची अर्जित रजा खर्चीटाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१९ . 


क्रमांक ३० ९ -२०१९. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १५३ . 


श्रीमती पी . व्ही . धांडे, सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, खामगांव यांना दिनांक १६ डिसेंबर २०१९ 
ते दिनांक २० डिसेंबर २०१ ९ अशी एकुण ०५ ( पाच) दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक १३ डिसेंबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपुर्विपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगी सह मंजूर करण्यात आली . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचा पदभार श्री.एस. बी . 
काळदाते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायादंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, खामगांव , ह्यांचेकडे स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात आला. 

श्रीमती . पी . व्ही . धांडे , सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायादंडाधिकारी प्रथम वर्ग, खामगाव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर 
त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . व्ही . धांडे, सह दिवाणी 
न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा न्यादंडाधिकारी प्रथम वर्ग , खामगाव ह्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी 
न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायादंडाधिकारी प्रथम वर्ग, खामगांव 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 

श्रीमती. पी . व्ही . धांडे, सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १९ ८१ मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकुण ४९ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०५ ( पाच दिवस ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
बुलडाणा : 

( अवाच्य ), 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१ ९ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


आदेश 


क्रमांक ३०८-२०१९ . - 


श्री . आर . के . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , मलकापूर 

यांना दिनांक ९ डिसेंबर २०१ ९ ते 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१९ अशी एकुण ०५ ( पाच ) दिवसांची अर्जित रजा 
०७ डिसेंबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ डिसेंबर 
२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपुर्विपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगी सह 
मंजूर करण्यात आली. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचा पदभार श्री.ए.एन. 
गायकवाड, २ रे सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायादंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, मलकापूर ह्यांनी स्ततःचे काम सांभाळून पाहावा . 

श्री . आर . के . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, मलकापूर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


बुलडाणा. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७, शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १५५ . 

जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
संदर्भ : पोलीस अधिक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . 
जिविशा- का.व.सु.- प्रतिबंधक -२०१९ -६४३७, दिनांक ०२ डिसेंबर , २०१९ 


मी , असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश 
खालील बाबीकरिता लागू राहणार नाहीत . 
१. अंत्ययात्रा 


२.धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक/ लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक सण इ. 
३. शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 
४. सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे / रंगमंच इत्यादी 
५. विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी 


बाजार 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 

आदेश लागू करणेबाबत 
क्रमांक कक्ष- ८ - अ.का.( गृह )-कावि -१४९३-२०१९. 

ज्याअर्थी, वाशीम जिल्ह्यात दिनांक १९ डिसेंबर २०१ ९ रोजी पासुन 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुक अनुषंगाने आचारसंहिता व 
निवडणुक कार्यक्रम जाहिर करण्यात आला आहे. तसेच पार पडणा- या 
ग्राम पंचायत पोटनिवडणुक निकालानंतर विजयी उमेदवार यांचे कडुन 
विजयी रॅली आयोजनाची शक्यता नाकारता येत नाही . वाशिम जिल्हा 
सण - उत्सव आणि जातीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असून वाशिम जिल्ह्यात 
मागील काळात घडलेल्या जातीय घटनाच्या प्रतिक्रीया उमटण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवु 
नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी, या करीता दिनांक ०९ 
डिसेंबर, २०१९ रोजीचे ००.१ पासून ते दिनांक २३ डिसेंबर , २०१ ९ 
रोजीचे २४.०० वाजे पर्यंत कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) मुं . पो . अॅक्ट नुसार 
प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होण्यास पोलीस अधिक्षक , वाशिम यांनी 
संदर्भिय पत्रान्वये विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हा दंडाधिकारी, 
वाशिम उक्त आदेशाच्या अधीन राहून , मुं . पो . अॅक्ट लागू करण्याचे 
आदेश पारित करित आहे. सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 
संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली 
आहे. 

१. शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे,बंदुका, सुरे, लाठ्या किंवा 
काठ्या तसेच शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे. 
२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 

वाहून 

नेण्यास. 
३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे, जमा करणे, किंवा तयार करणे. 

४. व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे 
बिभत्स प्रदर्शन करणे . 

५. वाद्य वाजविणे,किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे , अशा प्राधीकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर 
नितिमत्ता यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती 
दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, सोंग आनणे, पत्ते खेळणे 
आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस / वस्तू तयार 
करणे किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार / प्रचार करणे. 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
( ३ ) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ रोजीचे 
००.०१ वाजता पासून 

ते दिनांक २३ 

डिसेंबर २०१९ रोजीचे २४.०० वाजे 
पर्यंत कार्यान्वित राहतील . 

उपविभागीय दंडाधिकारी, वाशिम / मंगरुळपीर / कारंजा यांना उपरोक्त 
आदेशामधून समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानीक 
पोलीस अधिका-यांशी सल्लामसलत करुन सुट देण्याचे अधिकार याद्वारे 
प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावुन तसेच 
ड्रम वाजवुन तसेच तहसिल कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद 
कार्यालयाच्या सुचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावुन लागु करण्यात 
येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप 
योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा 
परिस्थितीत या बाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करुन आदेश लागू करण्यास उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहेत. तसेच आवश्यक वाटल्यास 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी 
अधिकारी / दंडाधिकारी यांच्या नेमणुका कराव्यात . 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १५६ . 
संदर्भ : अपर पोलीस अधिक्षक , वाशिम तथा प्रभारी पोलीस अधिक्षक , 
वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.जिविशा- का.व.सु.- प्रतिबंधक- २०२० 
८१, दिनांक ०४-०१-२०२० . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) ( ३) अन्वये 
आदेश लागू करणेबाबत 


क्रमांक कक्ष-८ - अ.का .( गृह)-कावि- ३६-२०१९. 

ज्याअर्थी, वाशीम जिल्ह्यात दिनांक १४ जानेवारी २०२० रोजी मकर 
संक्रात उत्सव आहे. देश पातळीवर व जिल्ह्यात नागरीकत्व दुरुस्ती 
विधेयकाचे अनुषंगाने विविध आंदोलने होत आहेत. तसेच जिल्हा परिषद 
व पंचायत समिती निवडणुक निकाल दिनांक ०८-०१-२०२० रोजी लागणार 
असुन विजयी मिरवणुका काढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वाशिम 
जिल्हा जातीयदृष्ट्या संवेदनशील असुन वरील उत्सवाचे काळात जिल्ह्यात 
मागील काळात घडलेल्या जातीय घटनाच्या प्रतिक्रीया उमटण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही सद्यास्थितीत जिल्ह्यात धनगर आरक्षण , मुस्लीम , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी ,फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७ , शके १९ ४१ 


५ 


प्रदान करण्यात येत आहेत . 

प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर 

लावुन 

तसेच 
ड्रम वाजवुन तसेच तहसील कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद 
कार्यालयाच्या सुचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावुन लागू करण्यात 
येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप 
योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा 
परिस्थितीत या बाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करुन आदेश लागू करण्यास उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहेत . तसेच आवश्यक वाटल्यास 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी 
अधिकारी / दंडाधिकारी यांच्या नेमणुका कराव्यात . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १५७ . 


आदेश 


आरक्षण मागणी साठी सुद्धा आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. तसेच शेतकरी कर्जमाफी, वाढती महागाई , गारपीटग्रस्तांना 
नुकसान भरपाई तसेच तुरीचेव हरभ-याचे थकीत चुकारे ( पैसे) ईत्यादी 
मागण्या संदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने तसेच शेतकरी संघटना इत्यादीचे 
वतीने सतत मोर्चे, धरणे , आमरण उपोषणे, रास्ता रोको ईत्यादी प्रकारचे 
आंदोलने होत आहेत . करीता जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होवु नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी , या करिता 
दिनांक ०८ जानेवारी २०२० रोजीचे ००.०१ पासून ते दिनांक 
२२ जानेवारी २०२० रोजीचे २४.०० वाजे पर्यंत कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
मुं.पो.अॅक्ट नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होण्यास पोलीस अधिक्षक , 
वाशिम यांनी संदर्भिय पत्रान्वये विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हा दंडाधिकारी , 
वाशिम उक्त आदेशाच्या अधीन राहून , मुं . पो . अॅक्ट लागू करण्याचे 
आदेश पारित करित आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 
संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली 
आहे. 

१. शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , दंडे,बंदुका , सुरे, लाठ्या किंवा 
काठ्या तसेच शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 

२. कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 

३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे , जमा करणे ,किंवा तयार करणे . 

४. व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे 
बिभत्स प्रदर्शन करणे 

५. वाद्य वाजविणे,किंकाळ्या फोडणेकिंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे, अशा प्राधीकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर 
नितिमत्ता यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती 
दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, सोंग आनणे, पत्ते खेळणे 
आणि तशी चिन्हे, चित्रे , फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस / वस्तू तयार 
करणे किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार / प्रचार करणे . 

मी , असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश 
खालील बांबीकरिता लागू राहणार नाहीत . 
१. अंत्ययात्रा 
२.धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक सण इ. 
३. शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 
४. सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे /रंगमंच इत्यादी 

५. विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी 
बाजार 

उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
( ३) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक ८ जानेवारी २०२० रोजीचे 
००.०१ वाजता पासून ते दिनांक २२ जानेवारी २०२० रोजीचे २४.०० 
वाजे पर्यंत कार्यान्वित राहतील . 

उपविभागीय दंडाधिकारी , वाशिम /मंगरुळपीर / कारंजा यांना उपरोक्त 
आदेशामधून समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानीक 
पोलीस अधिका- यांशी सल्लामसलत करुन सुट देण्याचे अधिकार याद्वारे 
अ.- एक -२ ( १७८८ ) . 


क्रमांक कक्ष-८ - अ.का.( गृह)-कावि - ३७-२०२०. 

ज्याअर्थी, दिनांक ०८ जानेवारी, २०२० रोजी होणा- या मतमोजणीचे 
अनुषंगाने सिव्हील लाईन रोडवरील शासकीय धान्य गोदाम ते त्रिमुर्ती 
किराणा पर्यंत लोखंडी बॅराकेटींग व सिव्हील लाईन रोडवरील गिता 
फर्निचर ते चैतन्य मेडीकल पर्यंत बॅराकेटींग करणेबाबत व सदर रस्ता 
दिनांक ०८ जानेवारी , २०२० रोजी सकाळी ७.०० ते १७.०० वाजेपर्यंत 
वाहतूक रहदारीस बंद करणेचा आदेश होणेबाबतचा संदर्भिय प्रस्ताव 
निवडणुक निर्णय अधिकारी , जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक 
निवडणुक -२०१९ रिसोड यांचेकडून या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. 

त्याअर्थी, मी , हृषीकेश मोडक ( भा . प्र . से .) जिल्हा दंडाधिकारी, 
वाशिम,मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३३ (१ ) ( ख) अन्वये 
मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन रिसोड शहर जि . वाशिम 
येथील सिव्हील लाईन रोडवरील शासकीय धान्य गोदाम ते त्रिमुर्ती 
किराणा पर्यंत लोखंडी बॅराकेटींग व सिव्हील लाईन रोडवरील गिता 
फर्निचर ते चैतन्य मेडीकल पर्यंत बॅराकेटींग करणेबाबत परवानगी देण्यात 
येत आहे. तसेच रिसोड शहर जि . वाशिम येथील सिव्हील लाईन रोडवरील 
शासकीय धान्य गोदाम ते त्रिमुर्तीकिराणा पर्यंतचा रस्ता व रिसोड शहर 
जि . वाशिम येथील सिव्हील लाईन रोडवरील गिता फर्निचर ते चैतन्य 
मेडीकल पर्यंतचा रस्ता दिनांक ०८ जानेवारी २०२० रोजी सकाळी ७.०० 
वाजता ते मतमोजणी संपुर्ण प्रक्रिया संपेपर्यंत वाहतुक रहदारीस बंद 
करणेबाबत आदेश देत आहे. 

सदर आदेशाची माहिती पोलीस अधिकारी, वाहतुक यांनी ध्वनीप्रेक्षकाद्वारे 
प्रसिद्धी करावी व सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी/ तालुका दंडाधिकारी / 
नगर परिषद /पंचायत समिती / नगर पंचायत /पोलीस स्टेशनचे नोटीस 
बोर्डवर चिटकवून प्रसिध्दी देण्यात यावी . तसेच स्थानिक वर्तमानपत्रात 
व्यापक प्रसिध्दी करावी. त्याचप्रमाणे आवश्यक त्या ठिकाणी सार्वजनिक 
बांधकाम व नगर परिषद विभागाच्या सहकार्याने दर्शनी भागावर फलक 
लावावेत . सदर आदेशाचे उल्लंघन करणा- या विरुद्ध नियमानुसार कारवाई 
करावी. 

सदर आदेश आज दिनांक ०७ जानेवारी २०२० रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात आला आहे . 


वाशिम : 
दिनांक ७ जानेवारी २०२० . 


हृषिकेश मोडक , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

वाशिम. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७, शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . १५९ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
संदर्भ : पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण) , अमरावती यांचे पत्रक्र.जि.वि.शा 
६५६१-२०१९ . 


आदेश 


सुरु आहेत . 


असुन राजकीय 


. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १५८ . 
जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी , 

यांजकडून 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ चे 
अनुषंगाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ 

अंतर्गतचे प्रतिबंधात्मक आदेश 
क्रमांक कक्ष- ८ - अ.का .( गृह )-कावि -०५-२०२०. 

ज्याअर्थी, मा . सचिव , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र शासन 
यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ बाबत 
निवडणूक कार्यक्रम दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी घोषीत केला आहे . 
त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीचे 
अनुषंगाने वाशिम जिल्ह्यामधील मतदान केंद्रावर दिनांक 
०७ जानेवारी २०२० रोजी मतदान होणार आहे व दिनांक ०८ जानेवारी 
२०२० रोजी मतमोजणी होणार असून निवडणुकीच्या व मतमोजणीचे 
दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने मतदानाचेदिवशी दिनांक ०७ 
जानेवारी २०२० रोजी सकाळी ६.०० ते सायंकाळी ६.०० वाजे पर्यंत 
निवडणुकीचे मतदान केंद्रावर व दिनांक ०८ जानेवारी २०२० रोजी 
निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या मतमोजणीचेठिकाणी 
मतमोजणीची संपुर्ण प्रक्रिया संपेपर्यंत फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता 
१ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रतिबंधात्मक आदेश लागु करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, मी , हृषीकेश मोडक, जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हा निवडणुक 
अधिकारी , वाशिम , फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ 
अन्वये मला प्रदान अधिकारांचा वापर करुन निवडणुकीच्या दरम्यान 
कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक 
निवडणुकीचे अनुषंगाने वाशिम जिल्ह्यामधील मतदान केंद्रावर दिनांक ०७ 
जानेवारी , २०२० रोजी सकाळी ६.०० ते सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत व 
दिनांक ०८ जानेवारी २०२० रोजी निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी 
निश्चित केलेल्या मतमोजणीचे ठिकाणी मतमोजणीची संपूर्ण प्रक्रिया संपेपर्यंत 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रतिबंधात्मक आदेश 
लागु करीत आहे. 

उपरोक्त प्रमाणे आदेश लागु केल्यामुळे खालील गोष्टी करीता मनाई 
करण्यात आली आहे. 

१. दिनांक ०५ जानेवारी , २०२० रोजीचे रात्री १२.०० वाजता 
नंतर राजकीय पक्षांनी प्रचार सभा घेऊ नयेत . 

२. धार्मिक स्थळांचा निवडणुकीचे संबंधाने उपयोग करु नये . 
३. आचारसंहितेच्या संपुर्ण काळात सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्र 
जवळ बाळगता येणार नाही. 

४. मतदानाचेदिवशी मतदान केंद्राचे ठिकाणी १०० मीटर परिसरात 
निवडणुकीचे कामाव्यतिरिक्त कोणताही व्यक्ती प्रवेश करणार नाही . 

५. मतमोजणीचेठिकाणाचे १०० मीटर परिसरात प्रतिबंधात्मक 
आदेश लागु राहतील . 

सदर आदेश आज दिनांक ०१ जानेवारी, २०२० रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 

हृषीकेश मोडक , 

जिल्हादंडाधिकारी 
दिनांक १ जानेवारी २०२० . तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी , 

वाशीम . 


क्रमांक कलि - एमएजी- डे-२७- कावि - ९४८-२०१९ . - 

उपरोक्त संदर्भान्वये अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शेतकरी संघटनातर्फे 
शेतकरी कर्जमाफी , शेतक - यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने , 
बोंड अळी , कर्जमाफी संदर्भातील शासनाचा परिपत्रकाची होळी करुन 
शासन धोरणाच्या विरोधात शेतक -यांचे आंदोलन 

विधानसभा निवडणुका पार पाडल्या परंतु सत्तास्थापनेबाबत तेढ 
निर्माण झाला आहे . त्यामुळे राजकीय वातावरण तापले 
पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते एकमेकाने समोर येवून वाद होवून कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . दिनांक 
०६ डिसेंबर २०१९ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण 
दिन व बाबरी मस्जिद पतन दिन निमित्ताने सतर्कता बाळगणे आवश्यक 
आहे . तसेच परतीच्या पावसाने शेतमालाचे अतोनात नुकसान झाले 
असून शेतकरी हे नुकसान झालेल्या शेतमालाकरिता नुकसान भरपाई व 
इतर मागण्याकरिता शेतकरी, पक्ष व संघटना शासनाविरुध्द आंदोलन 
करीत आहेत . सध्या मराठा, मुस्लीम, धनगर समाजाकडून आरक्षणाकरिता 
आंदोलन केली जात आहेत . त्याचप्रमाणे शासनाकडून होणा - या तुर / 
हरबरा खेरदी व पैसे वाटप विलंबन , डिझेल / पेट्रोल दरवाढी विरोधात 
आपल्या मागण्याकरिता शिवसेना , विरोधी पक्ष शासनाविरोधात मोर्चे, 
धरणे , ठिय्या , रास्ता रोको इत्यादी आंदोलन करत आहे . झारखंड 
येथील झालेल्या मॉब लिचिंगमुळे तबरेज अंसारी यांचे हत्येच्या व इतर 
मॉब लिंचिंगच्या संदर्भाने मुस्लिम बांधव हे आंदोलन /निदर्शने करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

जिल्ह्यामध्ये इतर राजकीय पक्ष व जनतेकडून आंदोलन , मोर्चे, धरणे , 
निदर्शने इत्यादी करण्यात येत आहेत , महागाई , घरगुती गॅस दरवाढ , 
विद्युत भारनियमन, शेतकरी आत्महत्या, महागाई, प्रकल्प/ भुमीअधीग्रहन 
तसेच स्थानिक पक्ष व इतर पक्षांकडून व संघटणांकडून उपोषण / आंदोलने 
करण्यात येतात . 

सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकाकडून शुल्लक कारणावरुन 
वाद निर्माण करुन तसेच स्थानिक नागरीकांकडून व राजकीय पक्ष 
संघटना कडून वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्या करीता 
आंदोलने करुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 

तरी वरील बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती अबाधीत रहावी याकरिता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून 
अमरावती जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागात मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ 
( १ ) (३) प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१९ चे ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत लागु 
करण्यात येत आहे . 


वाशीम : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७, शके १९ ४१ 


७ 


उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
अबाधीत रहावी या दृष्टीने सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करण्याचे दृष्टीने 
मी , डॉ . नितिन व्यवहारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी मला प्रदान असलेल्या 
अधिकारानुसार मुंबई पोलीस अधिसूचना व आदेशान्वये खालील प्रकारास 
बंदी घालीत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६० . 
संदर्भ : पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ), अमरावती यांचे पत्र क्र.जि.वि.शा 
१७१-२०२० . 


आदेश 


क्रमांक कलि -एमएजी- डे- २७- कावि - ३४-२०२०. 


अधिसूचना मुं . पो . कायदा १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) अन्वये 
( १ ) शस्त्रे , तसेच तलवार , भाला, चाकू , लाठी व इतर वस्तुमूळे 
जीवीतहानी होवू शकते असे शस्त्र . 
( २) विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक 

करणे. 
( ३) दगड, विटा इ . क्षेपणास्त्राचा वापर करणे ( गोळाकरणे ) 
( ४) माणसाच्या / जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास , पुतळयाचे प्रदर्शन 


दिनांक २० 

डिसेंबर २०१९ 


बहिरम यात्रा सुरु 


करण्यास . 


( ५ ) जाहीररित्या ओरडणे , गाणे संगीत वाजविणे , बिभीस्त चाळे 
करणे, अंगविक्षेप करणे, चित्र विचीत्र कृती करणे, बदनामिकारक बोलणे , 
छायाचित्राचे प्रदर्शन करणे. 


अधिसूचना मुं . पो . कायदा १९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये 
कोणत्याही मानवी मेळाव्यास , मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी 
आयोजीत करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी , धोका होण्याची शक्यता 
लक्षात घेऊन बंदी घालीत आहे . 


मुंबई पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम ( १) अन्वये जारी केलेल्या 
मुं.पो.का.च्या कलम ३७ ( २ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेश दिनांक 
२८ नोव्हेंबर २०१९ चे ००.०१ वाजता पासून ते दिनांक १२ डिसेंबर 
२०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस आयुक्तालय 
परिक्षेत्र 

वगळून ग्रामीण भागात लागु राहील . 
उपरोक्त कलम ३७ ( १) अन्वये जारी केलेल्या अधिसुचनाचे 
उल्लघंनाबाबत मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( १) अन्वये कारवाई 
करण्यात येईल . तसेच कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे 
उल्लघंनाबाबत संबंधीतांवर उचित कायदेशिर कारवाई करीता मुबंई 
पोलीस कायदा १ ९ ५१ च्या कलम (३ ) अन्वये करण्यात येईल . उपरोक्त 
आदेश कामावरील शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , लग्न , नाटक , 
तमाशे , धार्मिक शासकीय कार्यक्रम , आठवडी बाजार यांना लागू होणार 
नाही. अंत्ययात्रेच्या व्यतिरीक्त कोणत्याही मिरवणुका/ कोणत्याही रस्ता / 
ओळी मधून कोणत्याही पोलीस स्टेशन अधिका -यांची लेखी परवानगी 
घेणे आवश्यक आहे . 


उपरोक्त संदर्भान्वये अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शेतकरी संघटनातर्फे 
शेतकरी कर्जमाफी, शेतक - यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने , 
बोंड अळी , कर्जमाफी संदर्भातील शासनाचा परिपत्रकाची होळी करुन 
शासन धोरणाच्या विरोधात शेतक-यांचे आंदोलन सुरु आहेत . 

रोजी पासुन 

होणार 
असुन सदर यात्रेमध्ये विविध कार्यक्रम पार पडतात त्याठिकाणी मोठ्या 
संख्येने भाविक उपस्थित राहतात . तसेच परतीच्या पावसाने शेतमालाचे 
अतोनात नुकसान झाले असून शेतकरी हे नुकसान झालेल्या शेतमालाकरिता 
नुकसान भरपाई व इतर मागण्याकरिता शेतकरी, पक्ष व संघटना 
शासनाविरुध्द आंदोलने करीत आहेत . सध्या मराठा , मुस्लीम , धनगर 
समाजाकडून आरक्षणाकरीता आंदोलने केली जात आहेत . तसेच एनआरसी 
व सिएए कायद्याचे विरोधात व समर्थन मोर्चे/ प्रदर्शने करण्यात येत 
आहे . विदर्भ राज्य वेगळे होण्याकरिता सुध्दा आंदोलने करण्यात येत 
आहेत . त्याचप्रमाणे शासनाकडून होणा- या तुर/ हरबरा खरेदी व पैसे 
वाटप विलंबन , डिझेल/ पेट्रोल दरवाढी विरोधात आपल्या मागण्याकरिता 
शिवसेना , विरोधी पक्ष शासनाविरोधात मोर्चे, धरणे , ठिय्या , रास्ता रोको 
इत्यादी आंदोलन करत आहे. झारखंड येथील झालेल्या मॉब लिचिंगमुळे 
तबरेज अंसारी यांचे हत्येच्या व इतर मॉब लिंचिंगच्या संदर्भाने मुस्लिम 
बांधव हे आंदोलने /निदर्शने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

जिल्ह्यामध्ये इतर राजकीय पक्ष व जनतेकडून आंदोलन , मोर्चे, धरणे , 
निदर्शने इत्यादी करण्यात येत आहेत , महागाई , घरगुती गॅस दरवाढ , 
विद्युत भारनियमन, शेतकरी आत्महत्या, महागाई, प्रकल्प/ भुमीअधीग्रहन 
तसेच स्थानिक पक्ष व इतर पक्षांकडून व संघटनांकडून उपोषण/ आंदोलने 
करण्यात येतात . 

सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकाकडून शुल्लक कारणावरुन 
वाद निर्माण करुन तसेच स्थानिक नागरीकांकडून व राजकीय पक्ष 
संघटना कडून वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्या करीता 
आंदोलने करुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 

तरी वरील बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती अबाधीत रहावी याकरिता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून 
अमरावती जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागात मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ 
( १) ( ३) प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दिनांक १२ जानेवारी २०२० चे ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक २६ जानेवारी २०२० चे २४.०० वाजेपर्यंत लागु 
करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
अबाधीत रहावी या दृष्टीने सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना करण्याचे 


माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २७ 

नोव्हेंबर २०१ ९ 

रोजी 
जारी केले . 


दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २०-२६, २०२० / फाल्गुन १-७, शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १६१ . 

पोलीस अधीक्षक , यांजकडून 


आदेश 


दृष्टीने मी , डॉ . नितिन व्यवहारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी मला प्रदान 
असलेल्या अधिकारानुसार मुंबई पोलीस अधिसूचना व आदेशान्वये खालील 
प्रकारास बंदी घालीत आहे. 

अधिसूचना मुं . पो . कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये 
( १) शस्त्रे , तसेच तलवार, भाला, चाकु , लाठी व इतर वस्तुमूळे 
जीवीत हानी होवू शकते असे शस्त्र . 
( २ ) विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक करणे . 
( ३) दगड, विटा इ. क्षेपणास्त्राचा वापर करणे ( गोळाकरणे) 
( ४ ) माणसाच्या/ जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास , पुतळयाचे प्रदर्शन 
करण्यास. 

( ५ ) जाहीररित्या ओरडणे , गाणे संगीत वाजविणे, बिभीस्त चाळे 
करणे, अंगविक्षेप करणे, चित्र विचीत्र कृती करणे , बदनामिकारक बोलणे , 
छायाचित्राचे प्रदर्शन करणे . 

अधिसूचना मुं . पो . कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये 
कोणत्याही मानवी मेळाव्यास, मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी आयोजीत 
करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी, धोका होण्याची शक्यता लक्षात 
घेऊन बंदी घालीत आहे. 

मुंबई पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम ( १) अन्वये जारी केलेल्या 
मु.पो.का.च्या कलम ३७ ( २) अन्वये जारी केलेल्या आदेश दिनांक १२ 
जानेवारी २०२० चे ००.०१ वाजता पासून ते दिनांक 
२६ जानेवारी २०२० चे २४.०० वाजेपर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस 

वगळून ग्रामीण भागात लागू राहील . 
उपरोक्त कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या अधिसुचनाचे 
उल्लघंनाबाबत मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१ ) अन्वये कारवाई 
करण्यात येईल . तसेच कलम ३७ ( १) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे 
उल्लघंनाबाबत संबंधीतांवर उचित कायदेशिर कारवाई करीता मुबंई 
पोलीस कायदा १९ ५१ च्या कलम (३ ) अन्वये करण्यात येईल . उपरोक्त 
आदेश कामावरील शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , लग्न , नाटक , 
तमाशे, धार्मिक शासकीय कार्यक्रम , आठवडी बाजार यांना लागू होणार 
नाही . अंत्ययात्रेच्या व्यतिरीक्त कोणत्याही मिरवणुका/ कोणत्याही रस्ता / 
ओळी मधून कोणत्याही पोलीस स्टेशन अधिका -यांची लेखी परवानगी 
घेणे आवश्यक आहे . 

माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ जानेवारी, २०२० रोजी 
जारी केले . 


क्रमांक पोअबु-वि.जन्मोत्सव- यात्रा- अ.सु-२७७-२०२०. 

ज्याअर्थी श्री . स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव सोहळा हा हिवरा आश्रम 
ता . मेहकर जिल्हा बुलडाणा पोलीस स्टेशन साखरखेर्डा येथे दरवर्षी 
प्रमाणे दिनांक १५ जानेवारी २०२० ते दिनांक १७ जानेवारी २०२० पावेतो 
रोजी मोठ्या प्रमाणावर साजरा केल्या जातो आणि या सोहळ्यास जिल्ह्यातून 
तसेच राज्यातुन 

मोठ्या संख्येने भाविक भक्त येत असतात तसेच सदर 
भाविकांमध्ये सामाजिक संघटनांचा सहभाग असतो. स्वामी विवेकानंद 
जन्मोत्सव /यात्रामहोत्सव स्थळ राज्य महामार्ग क्रमांक -२०६ वर 
आहेत . त्यामुळे या यात्रेस उपस्थित राहणा- या जनतेच्या सुरक्षीततेसाठी 
व वाहतुकीच्या सुनियमांसाठी या महामार्गावरील वाहतुकीस पर्यायी मार्गाने 
वळविणे क्रमप्राप्त आहे . 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायद्याचे कलम ३३ ( १) सह कलम ३६ 
अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार मी , दिलीप पाटील - भुजबळ 
पोलीस अधिक्षक , बुलडाणा राज्य महामार्ग क्रमांक -२०६ वरील मेहकर ते 
चिखली मार्गे हिवरा आश्रमकडे येणारी वाहतुक दिनांक 
१७ जानेवारी २०२० रोजी १०.०० ते १९.०० वाजेपावेतो खालील अनुसूचित 
नमूद प्रमाणे पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आदेश पारीत करीत आहे. 

अनुसूची 
सध्याचा प्रचलित मार्ग 

पर्यायी मार्ग 
( १) 

( २ ) 
मेहकर-हिवरा आश्रम - लव्हाळा 

मेहकर- देऊळगांव माळी फाटा 
फाटा -चिखली 

साखरखेर्डा- लव्हाळा फाटा-चिखली 


आयुक्तालय परिक्षेत्र 


सदरचा आदेश खालील 

नमूद 

वाहने वगळता सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी 
नमूद कालावधीकरीता लागू राहील . 
(१ ) सर्व शासकीय वाहने (केंद्र सरकार / राज्य सरकार ) 
( २) सर्व अतीमहत्वाच्या / महत्वाच्या व्यक्तींची वाहने 

( ३ ) तात्काळ सेवा- रुग्णवाहीका , अग्नीशामक दलाची वाहने व 
जिवनावश्यक 

वाहतुक 

करणारी वाहने इत्यादी . 


अमरावती : 
दिनांक १२ जानेवारी २०२० . 


डॉ . नितिन व्यवहारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

अमरावती . 


बुलडाणा : 
दिनांक १३ जानेवारी , २०२० . 


डॉ . दिलीप पाटील - भुजबळ , 
पोलीस अधीक्षक , 

बुलडाणा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


